विभागातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अअज्ये १२२४/प्र.क्र.२१/२०२४/आ(वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : 03 जुले, २०२४ 


वाचा : 
१) महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१, दि.२१.०६.२०२१ 
२) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक:अअज्ये १२२३/प्र.क्र.१९/२०२३/ 
आ(वर्ग-१), दि.१६.०५.२०२३ 
झासन परिपत्रक : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ अन्वये शासन सेवेतील 


अधिकारी /कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठतायादी प्रत्येक वर्षी तयार करणे व प्रसिध्द करणे यांबाबतचे सर्वकष 


धोरण/नियम निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार संदर्भ क्र.२ येथील दि.१६.०५.२०२३ रोजीच्या 


परिपत्रकान्वये अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२३ रोजीची तात्पुरती 


ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


२. आता, जलसंपदा विभागातील अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२४ 


रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन विभागाने निश्चित केलेल्या वरील 


नियमावलीनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. सदर दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची 


ही मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार तसेच, यासंदर्भात 


मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केल्या गेलेल्या व प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 


२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. उपरोक्त 


न्यायालयीन प्रकरणांमधील न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवडयाद्यांमध्ये बदल झाल्यास 


त्यानुसार ज्येष्ठतायादीमध्ये बदल होईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अअज्ये १२२४/प्र.क्र.२१/२०२४/आ(वर्ग-१) 


४. सदर ज्येष्ठता यादीबाबत काही त्रुटी/आक्षेप असल्यास हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 


दिनांकापासून १५ दिवसांत लेखी स्वरुपात आवश्‍यक त्या कागदपत्रांसह विहित मार्गाने शासनाच्या 
निदर्शानास आणाव्यात. 


ष्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०७०३१७१३३०१९२७ असा आहे. तसेच सदर 


शासन परिपत्रक जलसंपदा विभागाच्या wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील 


उपलब्ध करण्यात आलेले आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAKHI SACHIN CHAVAN 


सोबत : परिशिष्ट-अ. RAKHI 58(.11॥४0-0-002 cuavan.c =n, 
CHAVAN NNSCHIECES DEPARTMENT 
Date: 2024.07.03 17:25:31 +05'30' 
(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (लाक्षेवि/ प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग, नाशिक 

५. सर्व अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

६. सर्व कार्यकारी अभियंता (यांत्रिकी), जलसंपदा विभाग. 

७. कार्यासन आ(वर्ग-१) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक : ASR १२२४/प्र.क्र.२१/२०२४/आ(वर्ग-१), दि.०३.०७.२०२४ सोबतचे परिशिष्ठ 
परिशिष्ट- अ 


१) संवर्गाचे नांव :- अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) 
२) वेतनश्रेणी :- एस-२५ (७८८००-२०९२००) 
३) दिनांक ०१.०१.२०२४ रोजीची अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) संवर्गाची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी 


अ.क्र. | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नाव (सर्वश्री) | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग अधीक्षक अभियंता सेवा निवृत्तीचा |। शैक्षणिक 
क्रमांक मार्ग (यांत्रिकी) या संवर्गातील | दिनांक/मानीव दिनांक अर्हता 
पदोन्नतीच्या आदेशाचा दिनांक 
दिनांक 


र 
a [reece aT [oman | wae [wma [aman | aoe [ae [| 
४ [४ ितेनदिककरपेठे a [oon ऊजा. | wmanc [ema २८०२७ | ae [ 
५ ५ feeetee [eta | २९७०९७ कजा. [०८56 [ von | ae [ 
i [कितरनिज्कठरववानखडे (at | १९१२०९ खुल | een [seen [amen [ae |_| 


Digitally signed by RAKHI SACHIN 


RAK H | SAC H | N BN: CN = RAKHI SACHIN CHAVAN, C = 


IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
C HAVAN OF MAHARASHTRA, OU = WATER 
RESOURCES DEPARTMENT 


Date: 2024.07.03 17:25:56 +05'30' 


